सन 2020-29 या वर्षाकरीता वाईन उद्योगास 
प्रोत्साहन या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- वापुमा-२०२०/ प्र.क्र.०६/ उद्योग-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ सप्टेंबर, २०२० 


संदर्भ :- 
१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्यूआयपी २००९/ प्र.क्र.3२८ / २००९/ 
उद्योग- २, दिनांक ३१/०८/ २००९. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन परिपत्रक क्र. डब्ल्यूआयपी २००९/ प्र.क्र.३२८ / २००९ / 
उद्योग- २, दिनांक ०१/०२/ २०१०. 
3) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक डब्ल्यूआयपी २००९ / प्र.क्र.३२८/ 
उद्योग- २, दिनांक २१/०८/२०१०. 
४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्र. वाप्रोअ-१७१४/प्र. क्र. ३/ उद्योग-२, 
दिनांक २७/१०/२०१४. 
५) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान- 
२०१९-२०/ अ-१०२४, दि.२०/०७/२०१९ 
६) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन ज्ञापन क्रमांक वाप्रोअ-२०१९/प्र.क्र. ११०/उद्योग-२, 
दिनांक २६/०७/२०१९ 
0) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान/ वितरण/ २०१९/ अ-१२२२, दि.३०/०८/ २०१९ 
८) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान/ 
दावे/२०१९/ अ-१४६७, दि.१५/११/२०१९ 
९) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन ज्ञापन क्रमांक वाप्रोअ-२०१९/प्र.क्र. ११०/उद्योग-२, 
दिनांक २२/०१/२०२० 
qo) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान/ दावे/ २०१९/ ओ-१३२, दि.२७/०१/२०१९ 
११) उद्योग उप संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान/ 
दावे/ २०२०/ अ-३८४, दि.१३/०३/२०२० 
१२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं२०-२० प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.१६०/४२०२०/ 
१३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं२०-२० प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दि२०२०/०५/०४. 
१४) उद्योग उप संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान/ 
दावे/ २०२०/ अ-५१२, दि.०९/०७/२०२० 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये, शेतक-यांना द्राक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देणे, 
सुकामेवा बनविणे तसेच द्राक्षापासून आर्थिकदृष्ट्या अधिक लाभदायी पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती व्हावी तसेच 
द्राक्षावर आधारीत वाईन उद्योगास प्रोत्साहन म्हणून शासनाने द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग धोरण-२००१ दि.१९/१०/२००१ 
च्या शासन निर्णयान्वये घोषित केले. सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून राज्यामध्ये उत्पादीत केलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः वापुमा-२०२०/ प्र.क्र.०६/ उद्योग-२ 


व अंतिमत: विक्री झालेल्या वाईनच्या विक्रीवर देय असलेल्या २० टक्के मुल्यवर्धीत कर भरल्यास त्यापैकी १६ 
टक्के कराच्या रकमेइतके वाईन प्रोत्साहन अनुदान वाईन उद्योगास देण्याबाबत ची योजना शासनाने 
दि.३१/०८/२००९ च्या शासन निर्णयान्वये अमलात आणली आहे. प्रस्तुत प्रकरणी राज्यकर सह आयुक्त (SC 

व्यवस्थापन) नाशिक विभाग नाशिक, राज्यकर सह आयुक्‍त मोठे करदाते कक्ष-३ मुंबई, राज्यकर सह आयुक्त पुणे 
विभाग पुणे, राज्यकर सह आयुक्त (SC व्यवस्थापन) सोलापूर विभाग सोलापूर यांचेकडून प्रोत्साहन 
परताव्याबाबत प्राप्त प्रस्ताव व त्याअनुषंगाने अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे उपरोक्‍त 
संदर्भाधीन अ.क्र. ०५, ०७, ०८, १०, ११ व १४ च्या पत्रान्वये केलेली शिफारस विचारात घेता सद्यस्थितीत 
शासनाकडे ३२ दावे प्रलंबित असून सदर दावे निकाली काढण्याकरीता रुपये ५५,८५,७३,००१/- एवढ्या निधीची 
AAPA आहे. 

२. द्राक्ष उत्पादक शेतक-यांचे दावे संबंधित वाईनरीजकडे प्रलंबित असल्याने ते निकाली काढणे आवशयक 
आहे. सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये या योजनेकरीता रुपये ३० कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पित केला असून 
सद्यस्थितीत बिडीएस प्रणाळीवर १० टक्के मर्यादेत रुपये ३ कोटी एवढा निधी वित्त विभागामार्फत वितरणासाठी 
उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर योजनेकरीता उपलब्ध असलेला निधी विचारात घेऊन, संदर्भ क्रमांक १ ते४ 

येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णय / परिपत्रक/ शुध्दीपत्रकातील तरतुदी, निकष, पात्रता इत्यादींची 
पडताळणी/शार्तीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची खात्री करुन घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, तसेच ज्या 
वाईन उद्योग घटकांचे दावे प्रदीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित आहेत अशा खालील विवरणपत्रातील रकाना क्र.५ 
मध्ये नमूद केलेल्या वाईन उद्योग घटकांना रुपये ३,००,००,०००/- (रुपये तीन कोटी मात्र) इतका निधी वितरीत 
करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र घटकांचे नाव कालावधी (दिनांक) दाव्याची थकीत रक्‍कम | थकीत रकमेपैकी वितरीत 
(रुपये) करण्यात येणारी रक्‍कम 
(रूपये) 
| al २ ३ ४ ५ 
१ | चरोसा वाईनरीज लि. ०१/१०/२०१३ ते १,४३,०९१ १,४३,०९१ 
नाशिक ३१/०३/२०१४ 
२ | सुला वाईनयार्डस्‌ ०१/०४/२०१४ ते ६३,०१,४०३ ६३,०१,४०३ 
प्रा.लि.नाशिक ३०/०९/२०१४ 
३ | फ्रटेली वाईन्स ०१/०४/२०१४ ते १७,९०,०२७ १७,९०,०२७ 
प्रावलि.सोलापूर ३१/०३/२०१५ 
४ | चरोसावाईनरीजलि. ०१/०४/२०१४ ते ५,४३,१५१ ५,४३,१५१ 
नाशिक ३०/०९/२०१४ 
५ | चरोसावाईनरीजलि. ०१/१०/२०१४ ते ९,७३,७२१ ९,७३,७२१ 
नाशिक ३१/०३/२०१५ 
६ | सुला वाईनयार्डस्‌ ०१/१०/२०१४ ते १,४६,६१,८७८ १,४६,६१,८७८ 
प्रा.लि.नाशिक ३१/०३/२०१५ 
७ | चरोसा वाईनरीज लि. ०१/०४/२०१७ ते २५,५१,५६४ २५,५१,५६४ 
नाशिक ३०/०९/२०१७ 
८ | गुडड्रॉप वाईन सेलर्स ०१/१०/२०१७ ते ४५,५१,५७९ ३०,३५,१६५ 
प्रा.लि.नाशिक ३१/०३/२०१८ 
एकूण ३,००,००,००० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वापुमा-२०२०/ प्र.क्र.०६/ उद्योग-२ 


३. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च, मागणी क्रमांक - के ७, लेखाशिर्ष २८५२ - उद्योग (००)(११) वाईन 
उद्योगास प्रोत्साहन (अनिवार्य) (२८५२ ०४७२), ३३ -अर्थसहाय्य या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातून उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. वरील परिच्छेदामध्ये नमूद केलेल्या एकूण रुपये ३,००,००,०००/- (अक्षरी तीन कोटी मात्र) एवढ्या 
रकमेच्या आहरणाचे आणि महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरणास वितरीत करण्याचे अधिकार विकास आयुक्‍त 
(उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर धनादेश लेखाधिकारी, उद्योग 
संचालनालय यांचे नावे काढण्यात यावा व उद्योग संचालनालयाकडून सदर निधी महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे 
प्राधिकरण, मुंबई यांना अदा करण्यात यावा. 
६. या शासन ज्ञापनान्वये मंजूर केलेल्या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र उद्योग संचालनालयाने महाराष्ट्र 
विक्रीकर रोखे प्राधिकरणाकडून प्राप्त करुन शासनास त्वरीत सादर करावे. 
७. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.१६/०४/२०२० व दि.०४/०५/२०२० अन्वये 
दिलेल्या सूचना व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१२९/२०२०/व्यय-१६, दि.०४/०९/२०२० अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संगणक संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००९०४११३२१८६७१० असा आहे. हे शासन 
ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Vinod Sopanrao Sees 


10 Ment 
f Maharashtra, ou=Industries, Energy and 
talCode=400032, st=Maharas! a 
ede090473e34b1c93fa9f36d97d56c0cf07812a4 
a 
॥ ॥7९3193९ )0bd4278cdb26344d74e2548d2175c80b 
e al h e a946ef0383abe5111, c1 d Sopanrao Mendhe 


, cn=Vinod Soy 
Date: 2020.09.07 11:42:20 +05'30° 


(वि.सो.मेंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-४०० ०३२. (५ जादा प्रतीसह) 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. वित्त विभाग, (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७. राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई -४०० ०१०. 
८. राज्यकर सह आयुक्त, विक्रीकर भवन, नाशिक विभाग, पाथर्डी फाटा, नाशिक-४२२०१०. 
९. राज्यकर सहआयुक्त (SE व्यवस्थापन) सोलापूर विभाग, विक्रीकर भवन, विजापूर रोड, सोलापूर. 
१०. राज्यकर सह आयुक्त, मोठे करदाते कक्ष-३, वस्तू व सेवा करभवन, माझगाव, मुंबई 
११. राज्यकर सह आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 

१२. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई. 

१३. संबंधित घटक नाशिक/ पुणे/ सोलापूर. 

१४. कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय -४०० ०३२. 


१५. निवड नस्ती, (उद्योग-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


